नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत मा. मंत्री 
/राज्यमंत्री, अधिकारी /कर्मचारी यांना निवासस्थान / 
कार्यालयीन सुविधा पुरविण्यासाठी गठीत "नागपूर निवास 
व्यवस्था समितीची" पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक विमंअ-३२१९ / प्र.क्र. ८६/कार्यासन-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक विमंअ-२०१२/प्र.क्र. ७/कार्या-७, 
दि.११ नोव्हेंबर,२०१३. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक विमंअ-३२१४/प्र.क्र. ७५ /कार्या-७, 
दि.११ नोव्हेंबर,२०१४. 

३) शासन निर्णय क्रमांक विमंअ-३२१९ / प्र.क्र. ८६ / कार्या-७, दि. ०९ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र. १ येथील शासननिर्णयान्वये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत मा. मंत्री / राज्यमंत्री 
तसेच अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी नागपूर येथे गेलेले अधिकारी/ कर्मचारी यांना निवास, कार्यालय, वाहन व 
दूरध्वनी इ. सुविधा पुरविण्यासाठी "नागपूर निवास व्यवस्था समिती " तत्कालिन मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने 
गठीत करण्यात आली होती. सदरहू समितीमध्ये तत्कालिन मंत्रीमंडळातील सदस्यांना नांवाने पदनिर्देशित करण्यात 
आले होते.सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसूचना क्र. दिनांक ५ जानेवारी, २०२० अन्वये नवीन मंत्रीमंडळ गठीत 
झाल्याने नागपूर येथील सन २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनाची व्यवस्था पाहण्यासाठी दिनांक ९ डिसेंबर, २०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दोन मंत्रीमहोदयांच्या स्तरावर पुढील आदेश होईपर्यंत समिती गठीत करण्यास मा. 
मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिलेली आहे. दिनांक ०५ जानेवारी, २०२०रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये मंत्रीमंडळाचा 
विस्तार झालेला आहे.या परिस्थितीत उक्त शासन निर्णय दिनांक ९ डिसेंबर, २०१९ अन्वये गठीत केलेली समिती 
पुनर्गठित करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदरची समिती गठीत करण्याबरोबरच सदरहू समितीने घ्यावयाचे निर्णय, 
नागपूर हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सर्व संबंधित विभागांनी समितीच्या मान्यतेने करावयाची कार्यवाही याबाबत 
स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने 
आता शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 


नागपूर येथील अधिवेशन कालावधीत व्यवस्था पाहण्याकरीता " नागपूर निवास व्यवस्था समिती" गठित 
करण्याबाबतचा शासन निर्णय क्र. विमंअ-३२१४/प्र.क्र.७५/सात, दि.११ नोव्हेंबर,२०१४ व झासन निर्णय क्रमांक 
विमंअ-३२१९ / प्र.क्र. ८६ / कार्यासन-७ , दि. ०९ डिसेंबर, २०१९ या अन्वये अधिक्रमित करण्यात येत असून 
यासंदर्भात "नागपूर निवास व्यवस्था समिती" ची पुनर्रचना करण्याबाबत झासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंअ-३२१९ / प्र.क्र. ८६ / कार्यासन-७ 


नागपूर अधिवेशन निवास व्यवस्था समिती:- 
अ.क्र नाव/पदनाम समितीमधील पद 
शिक उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) अध्यक्ष 
२ मा. मंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम ) सदस्य 
३ मा. मंत्री (नगरविकास) सदस्य 
४ सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय सदस्य 
५ अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
६ प्रधान सचिव, (प्र. सु. व र.व का), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
७ सचिव (व्यय), वित्त विभाग सदस्य 
८ विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग , नागपूर सदस्य सचिव 
९ जिल्हाधिकारी, नागपूर सदस्य 
२. वरीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर नागपूर अधिवेशन व्यवस्थेच्या अनुषंगाने 


मान्यतेकरीता सादर करावयाचे कामकाज व ते सादर करणारे विभाग यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे राहील :- 


समितीसमोर मांडावयाचा व ज्याना समितीची मान्यता घेणे आवऱयक आहे 
अशा बाबींचा तपशील 


कार्यवाही करणाऱ्या 
विभागाचे नाव 


नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनासाठी लागणारी वाहने अधिग्रहित करणे, 
खाजगी वाहने भाडयाने घेणे, वाहनांकरीता लागणारे इंधन तसेच सर्व मंत्रालयीन 
विभागांसाठी तसेच मा. मुख्यमंत्री / मंत्री कार्यालयांना लागणाऱ्या संगणक, 
प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन इत्यादिसाठी विभागीय आयुक्त नागपूर यांना निधी 
उपलब्ध करून देणे. नागपूर अधिवेशन कालावधीत विमान/रेल्वे 
आरक्षण,अधिवेशनाशी संबंधित नसलेल्या बैठका नागपूर येथे न घेण्याबाबत सर्व 
विभागांना सूचना देणे 


सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यासन-७ 


दुरध्वनी व्यवस्था 


कार्यासन-२२ 


टपाल ने आण व्यवस्था, 


कार्यासन-२१ 


संपर्क अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणे या बाबीवर निदेश देणे. 


कार्यासन-३१ 


4 


नागपूर अधिवेशनादरम्यान कार्यालयीन तसेच निवासव्यवस्थेकरीता मंत्रालयीन 
विभाग तसेच विधानमंडळ सचिवालयाकडून माहिती मागवून त्याआधारे 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर व कार्यकारी अभियंता, नागपूर यांच्याव्दारे अधिवेशन 
कालावधीतील नागपूर येथील कार्यालय व निवासव्यवस्थेसंदर्भातील आराखडा 
तयार करुन त्यास समितीची मान्यता घेणे. 


सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 


राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त मान्यवर व अन्य मान्यवरांची निवासव्यवस्था संबंधित 
महामंडळांनी करावी याबाबतची प्रकरणे 


सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 


अधिवेशन कालावधीमध्ये निवासस्थान बदलून देणे, अतिरिक्‍त निवासस्थान 
मागणी, कार्यालयासाठी अतिरिक्‍त जागेची मागणी याबाबत समितीचे आदेशा 
घेऊन प्रकरणाचा निपटारा करणे 


सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंअ-३२१९ / प्र.क्र. ८६ / कार्यासन-७ 


३. नागपूर निवास व्यवस्था समितीची बैठक:- 
समितीची बैठक नागपूर येथील प्रस्तावित अधिवेशञानापूर्वी एक महिना अगोदर पार पडेल. त्यापूर्वी 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निवास / कार्यालय व्यवस्थेसंदर्भातील आराखडा तयार करावा. समितीपुढील 
बहुतांडा काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित असल्याने सदरची बैठक सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाव्दारे आयोजित करण्यात येईल. बैठकीच्या वेळी नागपूर अधिवेडान व्यवस्थेशी संबंधित विभागांकडून 
sda कालावधीत करण्यात यावयाच्या अधिवेडानाच्या पूर्वतयारीचा तपज्ञील समितीच्या मान्यतेस्तव सादर 
करण्यात येईल. समितीने बैठकीमध्ये मान्यता दिल्यानुसार त्या त्या विषयाशी संबंधित विभागांनी /सामान्य प्रशासन 
विभागातील कार्यासनांनी त्यावर पुढील कार्यवाही करावी. समितीने मान्यता दिल्यानंतर एखाद्या मुद्यासंदर्भात 
मंत्रालयीन विभागांकडून आलेल्या मागणीनुसार काही बदल करणे आवश्‍यक असल्यास त्याबाबत संबंधित 
विभागाने समितीच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाही करावी. 

बैठकीत समितीने घेतेळलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बैठकीचे इतिवृत्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
निर्गमित करावे. 
४. नागपूर अधिवेशन व्यवस्थेबाबत उक्त समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. 


कि सदर हासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१३११४९०२०१०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKANT M DESHPANDE 
S H R | KA N T M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=ALL INDIA SERVICES 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fbe6817f24737bd4bc1 0f54ce9890a85094b47 1 dfa59ad241 
b9368f0fa7bcSee, 


serialNumber=2f6f50e472d07b6d0a7dafbb9041ea434ee83547473 
92652dc252e4ec6b05ad1, cn=SHRIKANT M DESHPANDE 
Date: 2020.10.13 11:53:02 +05'30° 


(श्रीकांत देशपांडे ) 
प्रधान सचिव (प्र.सु.व र.व.का.) 


प्रत,समिती अध्यक्ष व सदस्य यांना माहितीस्तव : - 

१) अध्यक्ष-मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन),मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२) सदस्य-मा. मंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम) , मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

३) सदस्य -मा. HAAR विकास), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४) सदस्य -अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) 

) 

) 


५) सदस्य-प्रधान सचिव (प्र.सु.व र.व का.),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
६) सदस्य- सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई ४०० ०३२ 

७) सदस्य-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८ सदस्य सचिव-विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

९) सदस्य-जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंअ-३२१९ / प्र.क्र. ८६ / कार्यासन-७ 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित: 

१.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२.सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 32. 
४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 

६.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई Yoo ०३२ 
७.जिल्हाधिकारी, नागपूर 

८.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर 
९.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, नागपूर 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन-७) 


३ झि 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


